राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवाल खंड-२ 
मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेपुर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेपुर-१२१६/प्र.क्र.५८/सेवा-९, 
दि. १७ जानेवारी, २०१७ 
(२) शासन निर्णय,वित्त्‌ विभाग क्रमांक : वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९, 
दि. ०१. जानेवारी, २०१९ 
(३) शासन अधिसुचना, वित्त विभाग क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दि. ३० जानेवारी, २०१९ 
(8) शासन अधिसुचना, वित्त विभाग क्रमांक : वेपुर-११२०/प्र.क्र.९/सेवा-९, 
दि. ३० एप्रिल, २०२१ 
(५) शासन अधिसुचना, वित्त विभाग क्रमांक : वेपुर-१११९/प्र.क्र.२९/सेवा-९, 
दि. २८ एप्रिल, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने केंद्रिय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाच्या 
निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दुष्टीने 
शिफारशी करण्यासाठी वाचा क्रमांक (१) अन्वये श्री. के. पी बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र 
शासन यांच्या अध्यक्षतेखाळी राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ स्थापन करण्यात आली होती. प्रधान 
सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. 
समितीने आपला अहवाल खंड-१ शासनास दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी सादर केला होता. सदर 
अहवालातील शिफारशी वाचा क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत. राज्य 
वेतन सुधारणा समितीने अहवाल खंड-२ शासनास दि. ८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सुधारणेसह सादर केला 
आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत सदर अहवाल 
मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालाच्या खंड -२ मधील शिफारशीं संदर्भात 
निर्णय घेतळे आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपठिळ सोबतच्या 
जोडपत्र -१ व जोडपत्र - २ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१३१२१३३९४७०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashish Kumar Singh 
Date: 2023.02.13 12:18:03 +05'30' 


(आशिषकुमार सिंह) 
अप्पर मुख्य सचिव (ले. व को.) वित्त विभाग, 


प्रति, 
राज्यपालांचे सचिव निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
मुख्यमंत्री यांचे सचिव सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 


सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी 


सचिव 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
मंत्रालयीन सर्व विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील 
विभाग प्रमुख 
# प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 
# प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
# सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मप्रबंधक,लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त 
यांचे कार्यालय,मुंबई. 
# आयुक्‍त राज्य माहिती आयोग, (सर्व) 
# सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 
# प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई/नागपूर/औंरगाबाद. 
राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवान, पुणे 


लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 

मुंबई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद. 

मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका 

कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, 

खडकी / देहू रोड/ देवळाली/ अहमदनगर. 
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 
जिल्हा अहमदनगर 

कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला 
कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 

जिल्हा रत्नागिरी. 

कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, नागपूर. 

कुलसचिव, पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद 

कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, 
नांदेड 

कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला 
विद्यापीठ, मुंबई 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


(वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ATT १९२१/प्र.क्र.४/सेबा-९, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र क्रमांक-१९ 
व ll Te शासनाने घेतले 
भाग निर्णय 
प्रकरण “समितोच्या विचारार्थ असलेल्या सर्व संवर्गाच्या वेतन apa. 
क्रमांक ८ संरचनेसंबंधीच्या मागण्यांबाबत समितीने विचार करुन तीच्या 
अहवालातील एकूण संवर्गाच्या गां aaa 
nae अहवालातील एकूण १०४ संवगगांच्या बाबतीत शिफारशी केल्या रक शव यते 


आहेत. उर्वरित इतर सर्व संवर्गाच्या वेतन संरचनेसंदर्भात 
समितीची कोणतीही शिफारस नाही.” 


वर नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, 
२०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि 
प्रत्यक्ष आथिक लाभ या संबंधीचे शासन आदेश ज्या महिन्यात 
निर्गमित होतील त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्याची समिती 
शिफारस करीत आहे. मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून 
आदेश निर्गमित होण्याच्या महिन्यापर्यंत कुठल्याही संवर्गाला 
वरील शिफारशींमुळे थकबाको अनुज्ञेय ठरणार नाही. 


विवरणपत्र-अ सोबत ) 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


सोबतचे जोडपत्र-१९ सोबतचे सहपत्र) 


विवरणपत्र -अ 


राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गाना सुधारित वेतन 
स्तर मंजूर केलेले आहेत अशा संवर्गाची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ. । संवर्गाचे नाव ७ व्या वेतन आयोगानुसार पमितीने शिफारस केलेला ७ 
क्र. मंजूर सुधारितवेतनस्तर व्या वेतन आयोगातील 
(रु.) सुधारित वेतनस्तर (रु.) 
२ 3 v 
१. कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मस्यव्यवसाय विभाग 
(९) कृषि आयुक्‍ताळय 
संचालक / एस-२७ : ११८५००-२१४१०० । एस-२९ : १३११००-२१६६०० 
[नि.व गु.नि.] /फलोत्पादन / विस्तार 
व प्रशिक्षण / कृषि प्रक्रिया बव कृषि 
उद्योग / मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र 
व्यवस्थापन 
(२) पशुसंवर्धन आयुक्तालय 
२ | पशुधन विकास अधिव एस-१५ : ४१८००-१३२३०० | एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्यो 
विभाग रेशीम संचालनालय 
३ | संचालक एस-२५ : ७८८००-२०९२०० | एस-२६: ८२२००-२११५०० 
४ | उप संचालक एस-२० : ५६१००-१७७५०० |। एस-२१: ५७१००-१८०८०० 
५ | सहाय्यक संचालक एस-१६ : ४४९००-१४२४०० | एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
६ । रेशीम विकास अधिकारी - (श्रेणी १) | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | एस -१६ : ४४९००-१४२४०० 
re शीम विकास अधिकारी (श्रेणी-२) । WH -१४ : ३८६००-१२२८०० | WH -१५ : ४१८००-१३२३०० 
८ | ज्येष्ठ तांत्रिक सहाय्यक एस -१० : २९२००-९२३०० । एस -१९१: ३०१००-९५१०० 
९ | ज्येष्ठ क्षेत्र -तथा-प्रयोगशाळा एस -८ : २५५००-८११०० एस -९ : २६४००-८३६०० 
सहाय्यक 
eee प्रयोग निदेशव एस -७ : २१७००-६९१०० एस -८ : २५५००-८११०० 
a क्षेत्र सहाय्यक एस -६ : १९९००-६३२०० एस -७ : २१७००-६९१०० 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


३. वित्त विभाग विक्रीकर विभाग 
१२ ae || धव एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | एस -१७ : ४७६००-१५११०० 


४. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
(९) नियंत्रक शिधावाटप 


१३ सहाय्यक नियंत्रक शिधावाटप एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
(२) नागरी पुरवठा (गोदाम व 
वाहतूक) संचालनालय 
१४ | सहाय्यक संचालक एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
(३) पुरवठा आयुक्‍त 
१५ । सहाय्यक संचालक एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
१६ | निरीक्षक अधिकारी एस -23 : ३५४००-११२४०० | एस -१४ : ३८६००-१२२८०० 
(४) नियंत्रक वेधमापनशास्त्र 
al सहाय्यक नियंत्रक, वैधमापनर एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
१८ क्षक (कनिष्ठ श्रेणी) एस -१३ : ३५४००-११२४०० | एस -१४ : ३८६००-१२२८०० 
१९ क्षेत्र सहाय्यक एस -६ : १९९००-६३२०० एस -७ : २१७००-६९१०० 
(५) विभागीय आयुक्‍त आणि 
जिल्हाधिकारी 
२० | सहाय्यक जिल्हा Waar अधिव एस -१६ : ४४९००-१४२४०० | एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
५. सामान्य प्रशासन विभाग (९) 
राज्यपालांचे सचिवाळय 
22 | सहाय्यक उद्यान पर्यवेक्षक एस -८ : २५५००-८११०० एस -९ : २६४००-८३६०० 
२२ | गृहपाल एस -८ : २५५००-८११०० एस -९ : २६४००-८३६०० 
23 | Gea सहाय्यक एस -८ : २५५००-८११०० एस -९ : २६४००-८३६०० 
२४ । जलतरण तलाव प्रशिक्षक एस -७ : २१७००-६९१०० एस -८ : २५५००-८११०० 
२५ "कक्कड एस -६ : १९९००-६३२०० एस -८ : २५५००-८११०० 
२६ | सहाय्यक एस -५ : १८०००-५६९०० एस -७ : २१७००-६९१०० 
२७ | कनिष्ठ एस -३ : १६६००-५२४०० एस -५ : १८०००-५६९०० 
२८ । पॅन्ट्रोमन एस -३ : १६६००-५२४०० एस -५ : १८०००-५६९०० 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


२९ प्रमुख बटलर एस -६ : १९९००-६३२०० | एस -८ : २५५००-८११०० 
३० बटलर एस -३ : १६६००-५२४०० एस -५ : १८०००-५६९०० 
३९ | सहाय्यक (खाद्यपेय) एस -2 : १५०००-४७६०० एस -३ : १६६००-५२४०० 
३२ | मुख्य माळ एस -& : १९९००-६३२०० एस -८ : २५५००-८११०० 
३३ ७७ काता एस -५ : १८०००-५६९०० एस -७ : २१७००-६९१०० 
(२) सर्व प्रशासकीय विभाग 
३४ | वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक एस -२३ : ६७७००-२०८७०० | एस -२४ : ७११००-२११९०० 
३५ । लघुलेखक (निवडश्रेणी) एस -१६ : ४४९००-१४२४०० | एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
३६ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | WH -१६: ४४९००-१४२४०० 
३७ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० 
| (३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | 
३८ | कक्ष अधिव एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
३९ | अवर सचिव एस -१८ : ४९१००-१५५८०० | एस -२३ : ६७७००-२०८७०० 
vo | उप सचिव एस -२३ : ६७७००-२०८७०० | एस -२५ : ७८८००-२०९२०० 
४१ | सहसचिव एस -२५ : ७८८००-२०९२०० | एस -२७ : ११८५००-२१४१०० 
(४) म a जनसंपव 
महासंचालनालय 
४२ | जिल्हा माहिती अधिव एस -१८ : ४९१००-१५५८०० | एस -२० : ५६१००-१७७५०० 
४३ | वरिष्ठ सहाय्यक संचालक (माहिती) | एस -१८ : ४९१००-१५५८०० | एस -२० : ५६१००-१७७५०० 
४४ | वरिष्ठ उप संपादक एस -१८ : ४९१००-१५५८०० | एस -२० : ५६१००-१७७५०० 
४५ | चलत्‌ छायाचित्रकार एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
VE शन छायाचित्रकार एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
४७ । सहाय्यक चित्रपट संकलक एस -८ : २५५००-८११०० एस -20 : २९२००-९२३०० 
ve | अंधार कोठडी परिचर एस -% : १५०००-४७६०० एस -३ : १६६००-५२४०० 
४९ | प्रतिवेदक एस -१० : २९२००-९२३०० । एस -१२: ३२०००-१०१६०० 
to अनुवादक/अनुवादक/ एस -१० : २९२००-९२३०० । एस -१२: ३२०००-१०१६०० 
स्वागतकार 
५१ | सहाय्यक संचालक (माहिती)/ एस-१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
माहिती अधिकारी/अधीक्षक 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


५२ | सिने यंत्रचालक एस -७ : २१७००-६९१०० | एस -८ : २५५००-८११०० 
०५३ | छायाचित्रकार एस -20 : २९२००-९२३०० एस -१२ : ३२०००-१०१६०० 
५४ | उप संपादक एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१६ : ४४९००-१४२४०० 
५५ | माहिती सहाय्यक एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१६: ४४९००-१४२४०० 
६. गृह विभाग 
(९) पोलीस महासंचालक 
०५६ | कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक एस -७ : २१७००-६९१०० एस -८ : २५५००-८११०० 
७५७ | वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक एस -८ : २५५००-८११०० एस - १९ : ३०१००-९५१०० 
uc | सहाय्यक छायाचित्रकार एस -८ : २५५००-८११०० एस - १९: ३०१००-९५१०० 
GQ | छायाचित्रकार एस -20 : २९२००-९२३०० एस -१२ : ३२०००-१०१६०० 
go | कार्यदेशक छायाचित्रकार एस -१० : २९२००-९२३०० | एस -23 : ३५४००-११२४०० 
६१ | सहाय्यक शासकोय दस्तऐवज एस -१३ : ३५४००-११२४०० | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० 
परिक्षक 
६२ | शासकोय दस्तऐवज परिक्षक एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | एस -१८ : ४९१००-१५५८०० 
६३ । अपर मुख्य शासकोय दस्तऐवज एस -१६ : ४४९००-१४२४०० | एस -२० : ५६१००-१७७५०० 
परिक्षक 
६४ मुख्य शासकोय दस्तऐवज परिक्षक । एस -१६: ४४९००-१४२४०० | एस -२२ : ६००००-१९०८०० 
६५ पोलोस महासंचालक यांचे विधि एस -२३ : ६७७००-२०८७०० | एस -२७ : ११८५००-२१४१०० 
सल्लागार 
६६ । विधि अधिव एस -१६ : ४४९००-१४२४०० | एस -१८ : ४९१००-१५५८०० 
(२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क 
६७ | जवान एस-६ : १९९००-६३२०० एस-७ : २१७००-६९१०० 
६८ | जवान-नि-वाहनचालक एस-६ : १९९००-६३२०० एस-७ : २१७००-६९१०० 
६९ | सहायक दुय्यम निरिक्षक / पे एस-७ : २१७००-६९१०० एस-८ : २५५००-८११०० 
ऑफीसर 
haa क्षक एस-१४ : ३८६००-१२२८०० । एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
hee सहाय्यक आयुक्‍त एस-१५ : ४१८००-१२२३०० ।एस-१६: ४४९००-१४२४०० 
७. उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
मुद्रण व लेखनसामग्री 
संचाळनालळय 
७२ | सुतार (वरिष्ठ) एस-६ : १९९००-६३२०० एस -८ : २५५००-८११०० 
७३ । सुतार एस -५ : १८०००-५६९०० एस -७ : २१७००-६९१०० 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


८. वैद्यकीय शिक्षण ब ओषधी 
द्रव्ये विभाग 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोध 
संचालनालय 
७४ | अधिसेविका (अधिसूचना दि. एस -१६ : ४४९००-१४२४०० | एस -१८ : ४९१००-१५५८०० 
३०.०१.२०१९ मधील पृष्ठ क्र. १९० 
अ. क्र. ४१, ४२) 
७५ | अधिसेविका (अधिसूचना दि. एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
३०.०१.२०१९ मधील पृष्ठ क्र. १९१ 
अ. क्र. ७४) 
७६ | सहाय्यक अधिसेविका एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
ea पार्बजनिक आरोग्य परिचारीव एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१६: ४४९००-१४२४०० 
७८ | मानसोपचार परिचारिका एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१६ : ४४९००-१४२४०० 
७९ | बालरोग परिचारिका एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१९६ : ४४९००-१४२४०० 
८० | सहाय्यकारी परिचारीका प्रसाविका । एस -८ : २५५००-८११०० | एस -९ : २६४००-८३६०० 
९. नियोजन विभाग 
(हव व सात्यकी संचालनालय || व सांख्यिकी संचालनालय 
८१ | अतिरिक्‍त संचालक एस -२५ : ७८८००-२०९२०० | एस -२७ : ११८५००-२१४१०० 
62 | सह संचालक एस -२३ : ६७७००-२०८७०० | एस -२५ : ७८८००-२०९२०० 
63 | उप संचालक (निवडश्रेणी) एस -२० : ५६१००-१७७५०० | एस -२३ : ६७७००-२०८७०० 
८४ | संशोधन अधिकारी एस -१५ : ४९८००-१२२२०० | एस -१६ :४४९००-१४२४०० 
८५ | अन्वेषक एस -७ : २१७००-६९१०० एस -८ : २५५००-८११०० 
योजन विभाग (खुद्द) 
८६ | ग्रंथपाल व संदर्भअधिव एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | एस -२० : ५६१००-१७७५०० 
Qo, सावैजनिव य विभाग 
य सेवा संचालनालय 
८७ | शल्यचिकोत्सव एस -२३ : ६७७००-२०८७०० | एस -२४ : ७११००-२११९०० 
८८ | जिल्हा आरोग्य अधिव एस -२३ : ६७७००-२०८७०० | एस -२४ : ७११००-२११९०० 
८९ सहाय्यक अधिसेविका एस -१५ : ४१८००-१३२३०० । एस -१७ : ४७६००-१५११०० 
९० | आरोग्य कार्यकर्ता / बहूउद्देशीय एस -८ : २५५००-८११०० | एस -8 : २६४००-८३६०० 
आरोग्य कार्यकर्ता 
९९ | अधिसेविका एस -१६ : ४४९००-१४२४०० | एस -१८ : ४९१००-१५५८०० 
९२ | मानसोपचार परिचारिका एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१६ :४४९००-१४२४०० 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


९३ | सावेजनिक आरोग्य परिचारीका । एस १४ : ३८६००-१२२८०० | एस १६: ४४९००-१४२४०० 
११, ९२, १३. सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग /जलसंपदा विभाग / मृद 
वब जलसंधारण विभाग 
९४ | सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-२ एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | एस -१६ : ४४९००-१४२४०० 
९५ | शाखा अभियंता एस -१५ : ४१८००-१३२३०० | एस -१६ : ४४९००-१४२४०० 
९६ | कनिष्ठ अभियंता एस -१४ : ३८६००-१२२८०० | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० 
१४. महसूल व वन विभाग 
९७ | वनपाल एस -८ : २५५००-८११०० एस -९ : २६४००-८३६०० 
९८ | वनरक्षक एस -५ : १८०००-५६९०० एस -७ : २१७००-६९१०० 
१५. ग्राम विकास विभाग 
९९ | विस्तार अधिव एस -१३ : ३५४००-११२४०० | एस -१४ : ३८६००-१२२८०० 
१६. शाळेय शिक्षण व प्र 
विभाग 
a oe | एस -& : १९९००-६३२०० एस -८ : २५५००-८११०० 
१७. सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक 
कार्य व विशेष सहाय्य विभाग 
किं विशेष जिल्हा समाजकल्याण एस -१८ : ४९१००-१५५८०० | एस -२० : ५६१००-१७७५०० 
अधिकारी 
१८. वासी विकास विभाग 
१०२ | अधोक्षक (पुरुष) (शासकोय ब॒ | एस -८ : २५५००-८११०० | एस -१२: ३२०००-१०१६०० 
अनुदानित आश्रमशाळा) 
१०३ | अधीक्षक (महिला)(शासकोय व एस -८ : २५५००-८११०० एस -१२ : ३२०००-१०१६०० 
अनुदानित आश्रमशाळा) 
१९. नगर विकास विभाग 
१०४ | मुख्याधिकारी श्रेणी १ — एस -२० : ५६१००-१७७५०० | एस -२३ : ६७७००-२०८७०० 
(संवर्गातील २५ % पदांना 
निवडश्रेणी) 
२०. विधानमंडळ सचिवालय 
१०५ | मुख्य टंकलेखक एस-६ : १९९००-६२३२०० एस -८ :२५५००-८११०० 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


सोबतचे जोडपत्र) 
जोडपत्र क्रमांक-२ 
अ. क्र. पमितीची शिफारस शासनाचा निर्णय 
मूळ अहवाल खंड २ -: भाग अ मधील शिफारशी - 
| गट अ मधील संवर्गासाठी निवडश्रेणी :- 


गट अ मधील वेतन स्तर एस-२०: रु. ५६१००- 
१७७५०० व त्यापुढील संवर्गाच्या पदोन्नतीमध्ये कुंठितता 
असल्याने सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या 
लाभासाठी असलेली वेतनस्तर एस-२० ची मर्यादा दूर करण्याची 
अधिकाऱ्यांची मागणी होती. सदर मागणीचा विचार करून 
अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून समिती २५% पदांना 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आणि त्याखालील अटीच्या 
अधिन राहून निवडश्रेणी वेतन स्तर मंजूर करण्याची शिफारस 
करित आहे. 
अ.क्र. | ७व्यावे योगातील सुध वडश्रेणी वेतन स्तर 
बेतन स्तर 
१ ।एस-२० रु. ५६१००-१७७५०० एस-२३ |रु. ६७७०० -२०८७०० 
एस-२१ रु. ५७१००-१८०८०० 
एस-२२ रु. ६००००-१९०८०० 
२ । एस-२३ रु. ६७७००-२०८'७०० | एस-२५ |G. ७८८०० - २०९२०० 
एस-२४ रु. ७११००-२११९०० 


३ |एस-२५ रु. ७८८००-२०९२०० एस-२७ रु. ११८५०० -२१४१०० 
एस-२६ रु. ८२२००-२११५०० 


वरील तक्त्यात नमूद केलेले निवडश्रेणी वेतन स्तर 
आणि पदोन्नतीच्या पदाचा वेतन स्तर यापैकी जो वेतन स्तर कमी 
असेल तो वेतन स्तर निवडश्रेणी वेतन स्तर म्हणून २५% पदांना 
मंजूर करण्यात यावा. 

सद्यस्थितीत ज्या संवर्गांना २५% पेक्षा कमी प्रमाणात 
निवडश्रेणी मंजूर करण्यात येते, अशा संवर्गाचे निवडश्रेणीचे 
प्रमाण २५% इतके करण्यात यावे. तसेच ज्या संवर्गाची संवर्ग 
संख्या किमान ४ इतकी आहे, अशा संवर्गानाच निवडश्रेणी लागू 
होईल. ज्या संवर्गांना यापूर्वीच्या शासन निर्णयांन्वये संवर्ग 
संख्येच्या २५% पेक्षा अधिक पदांना निवडश्रेणी अनुज्ञेय केली 
आहे ती यापुढेही अबाधित राहील. 


सामान्य प्रशासन विभागामार्फत 
स्वतंत्रपणे कार्यबाही करण्यात 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 
हत 
आणि पात्रतेच्या अटी तसेच इतर तपशिल सामान्य प्रशासन 
विभागाने निश्‍चित करावा. या संदर्भातील धोरणात्मक आदेश 
सामान्य प्रशासन विभागाकडून ज्या दिनांकास निर्गमित होतील 
त्या दिनांकापासून निवडश्रेणी लागू होईल. तद्नंतर संबंधित 
प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाशी विचार- 
विनिमय करुन याबाबतचे आदेश निर्गमित करावेत. 


२ जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहाय्यक या संवर्गास महसूल 
विभागातील अव्वल कारकून संवर्गाप्रमाणे वेतन स्तर एस- 
१२: रु. ३२०००-१०१६०० मंजूर करण्याची मागणी मा. 
विधान परिषदेच्या विनंती अर्ज समितीपुढे उपस्थित 


स्वीकृत. 
यासंदर्भात मा.मंत्रिमडंळाचा 


निर्णय मा. विनंती अर्ज विधान 


करण्यात आली होती. मा. विनंती अर्ज समितीच्या 
सूचनेवरुन ही बाब राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या 
निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. या अनुषंगाने राज्य 
वेतन सुधारणा समितीने महसूल विभागातील अव्वल 
कारकून आणि जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहाय्यक या 
दोन्ही पदांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांचा तौलनिक अभ्यास 
केला असून जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ सहायकांना महसूल 
विभागातील अव्वल कारकून संवर्गाप्रमाणे वेतन स्तर देणे 
उचित ठरणार नाही, असे समितीचे मत आहे. 


परिषद समितीस अवगत 


करण्यात येईल. 


३ समितीकडे वेतनवृध्दीच्या मागण्या म्हणून प्राप्त झालेल्या काही 
प्रस्तावांमध्ये संवर्गांचे बिलिनीकरण करुन वेतनवृध्दी करण्याची 
मागणी करण्यात आली आहे. गुणवत्तेच्या आधारे संवर्गाच्या 
वेतनवृध्दीची मागणी करणे आणि वेतनवृध्दीसाठी Panta 
विलिनीकरण करणे आणि प्रशासकोय संरचना बदलणे या दोन 
भिन्न बाबी आहेत. याबाबत समितीचे असे मत आहे को, 
संवर्गांचे विलिनीकरण हे वेतनवृध्दीसाठी न करता ते प्रशासकीय 
गरज असेल तरच करावे. याबाबत प्रशासकीय विभागाचा 
आकृतिबंध निश्‍चित करताना साकल्याने विचार करणे इष्ट ठरेल. 
त्यामुळे समितीने अशा प्रस्तावांबाबत समितीने कोणतीही 
शिफारस केलेली नाही. 


स्वीकृत. 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


मूळ अहवाल खंड २ -: भाग - २ मधील शिफार! 


v fate व न्याय विः प्रारूप शाखेतील पदांना ६ व्या वेतन जै 
आयोगात मंजूर केलेले विशेष वेतन विचारात घेऊन समिती पुढे 
नमूद केलेल्या पदांना ७ व्या वेतन आयोगात खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे विशेष वेतन मंजूर करण्याची शिफारस करीत 


आहे. 
अ. क्र. पदनाम विद्यमान । शिफारस करण्यात 
विशेष वेतन| येत असलेले 
(रू.) सुधारित 
बिशेष वेतन (रु.) 
१ | प्रधान सचिव (विधि विधान) | २४०० २९०० 
२ | सचिव (बिधि विधान) २००० २४०० 
३ । प्रारुपकार-नि-सह सचिव १७४० २१०० 
४ | उप प्रारुपकार-नि-उप १५२० १८०० 
सचिव 
५ | सहायक प्रारुपकार-नि-अवर| १३२० १६०० 
सचिव 
६ | कनिष्ठ प्रारुपकार १०८० १३०० 


बर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित विशेष वेतन हे ६ व्या वेतन 
आयोगात या पदांना अनुज्ञेय असलेल्या विशेष वेतनामध्ये 
साधारणत: २० % वाढ विचारत घेऊन शिफारस करण्यात आली 
आहे. 


ष्‌ गृह विश पोलीस महासंचालक, तसेच नागरी | अनुक्रमांक २ ते ६ स्वीकृत. 
संरक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त पुढे नमूद केलेल्या पदांना 


खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे विशेष वेतन मंजूर करण्याची | 8 येथील पोलीस नाईक 


संवर्गाच्या विशेष वेतनाबाबत 


समिती शिफारस करीत आहे. भे 
अ. क्र. पदनाम विद्यमान | शिफारस करण्यात |e eo “क २१ अन्वये 
विशेष | येत अधिसूचना मते करुन 
वेतन (रु) | असलेले सुधारित | कार्यवाही केलेली आहे. ) 
बिशेष वेतन (रु.) 
पोलीस महासंचालक, 
१ |पोलीसनाईक 11 व ४८० ७२० 
२ | पोलीस नाईक चालक (मो. प) २०० ३०० 
३ | पोलीस नाईक (तांत्रिक) (मो. प)| २०० ३०० 
४ | पोलीस नाईक भांडार (मो. प) २०० ३०० 
नागरी संरक्षण संचाळनाळय 
ण शामन / प्रमुख विमोचक ४०० = 
द शामक / प्रमुख विमोचक ३८० ५७० 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 


द शाळेय शिक्षण व क्रोडा विध मुख्याध्यापक या 7 
संवर्गाच्या ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबँड पीबी-२ : रु. 
९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु. ४७०० या वेतन संरचनेस 
७ व्या वेतन आयोगात समरुप वेतन स्तर विहित करणे. 


७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने समितीने सादर केलेल्या 
अहवालाच्या खंड - १ मध्ये वेतन स्तर विहित करताना वेतनबँड 
पोबी -२: रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड वेतन रु. ४७०० या वेतन 
संरचनेस समकक्ष वेतन स्तर विहित करण्यात आलेला नाही. 
सदर वेतन संरचना वेतनबँड पीबी - २: रु. ९३००-३४८०० -.- ग्रेड 
वेतन रु. ४८०० या व वेतन संरचनेत विलिन करण्याची शिफारस 
करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर वेतन संरचनेस एस-१७: रु. 
४७६००-१५११०० हा वेतन स्तर अनुज्ञेय होईल. 


| (अ) राज्य शासकोय व इतर पात्र कमंचाऱ्यांव सुधारित | (अ) स्वीकृत. 
वेतनश्रेण्यांची शिफारस करताना केंद्र शासन आणि राज्य 
शासनाकडे ६ व्या वेतन आयोगातील ज्या वेतनसंरचना समान 
आहेत, त्यांच्याकरिता समितीने केंद्र शासनाकडील वेतन मॅट्रिक्स 
विचारात घेतले आहेत व त्यानुसार अहवालाच्या खंड - १ मध्ये 
सुधारित वेतन स्तरांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार वेतनबँड 
पीबी -४: रु. ३७४००-६७००० + ग्रेड वेतन रु. ८७०० या वेतन 
संरचनेस केंद्र शासनाकडील वेतन स्तर (Level) - १३: रु. 
१,१८,५००-२,१४,१०० या वेतन स्तराची शिफारस केली आहे. 
केंद्र शासनाने स्तर - १३ मध्ये दि. २८ सप्टेंबर २०१७ 
च्या आदेशान्वये सुधारणा करून स्तर- १३: रु. १,२३, १०० ते 
२,१५,९०० असा विहित केला आहे. सदर बाब विचारात घेता 
वेतनबँड Wat -४: रु. ३७४००-६७००० + ग्रेड वेतन रु. ८७०० 
या वेतन संरचनेस ग्रेड वेतनास एस-२७ या संरचनेसाठी 
अहवालाच्या खंड-१ मध्ये शिफारस केलेल्या वेतन स्तर एस - 
२७: रु. ११८५००-२१४१०० मध्ये रु. १२३१००-२१५९०० अशी 
सुधारणा करण्याची समिती शिफारस करीत आहे. 


(केंद्र शासनाच्या आदेशाच्या 
अनुषंगाने मा. राज्यपाल महोदय 
यांच्या मान्यतेनुसार दिनांक 
२८.०४.२०२२ रोजी अधिसूचना 
निर्गमित करुन कार्यवाही 
करण्यात आली आहे.) 


(ब) समितीने अहवालच्या खंड-१ मध्ये सुधारित वेतन संरचना 
दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू करण्याची शिफारस केली 
आहे. तसेच गृह विभागातील पोलीस संवर्गाना दिनांक १ | (ब) स्वीकृत. 
जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित दराने विशेष वेतन मंजूर केले 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर ११२१/प्र.क्र.४ /सेवा-९ 
| ee 
(१) ते (३) (म्हणजेच या विवरणपत्रातील अनुक्रमांक ४,५, ६ व 
७) येथील शिफारशी दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू 
करण्याची समिती शिफारस करीत आहे. 


८ उच्च व तंत्र शिक्षण विभागां वद्यापीठांती THM सहमत आहे. 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेबाबत 

राज्य वेतन सुधारणा समितीने आपल्या अहवालाच्या 
खंड-१ मध्ये विद्यापीठांतील शिक्षकेतर पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये 
झालेल्या अनियमितता विचारात घेऊन या प्रकरणाची विशेष 
तपासणी पथकाद्वारे तपासणी करण्यात यावी, अशी शिफारस 
केली होती. या शिफारशीनुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 
केलेल्या कार्यबाहीबाबत समितीस अवगत केलेले नाही. त्यामुळे 
समितीने सदर पदांबाबत शिफारशी केलेल्या नाहीत. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


